पवित्र (PAVITRA-Portal For Visible To All 
Teachers Recruitment) या संगणकीय 
प्रणालीद्वारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षक पद 
भरतीच्या अनुषंगाने विद्यमान तरतूदी सुधारित 
करणे/वगळणे व नवीन तरतूदी समाविष्ट 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र. ५०९ /टिएनटि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा: १)शासन निर्णय क्र. सीईटी-२०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१, दि. ०७.०२.२०१९. 
२) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०६/टिएनटि-१, दि.१०.११.२०२२ 
3) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. आशिका/ई- 
गव्ह./१४३/प.सु./२०२३/३६३०, दिनांक १६.०६.२०२३. 
प्रस्तावना:- 


शिक्षण सेवकाची भरती “शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी” यामध्ये प्राप्त गुणांच्या आधारे 
पवित्र (PAVITRA- Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीद्वारे 
करण्यासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये पारदर्शक पध्दती विहीत करण्यात आली आहे. 
दरम्यानच्या काळात, पवित्र या प्रणालीद्वारे भरती प्रक्रिया राबविताना सदर कार्यपध्दतीमध्ये बदल/सुधारणा 
करणे व काही तरतूदी नव्याने समाविष्ट करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने, 
उक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०७.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयामधील काही तरतूदी 
वगळण्यात येऊन नव्याने तरतूदी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सद्यस्थितीत स्थानिक 
स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची गरज 
निर्माण झालेली आहे. त्यानुषंगाने इंग्रजी माध्यमातून विद्यार्थ्यांना करावयाच्या अध्यापनाच्या दर्जामध्ये 
गुणात्मक सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये चाळू करण्यात 
आलेल्या परंतु विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती अभावी बंद पडण्याची Wea असलेल्या मराठी व सेमी इंग्रजी 
शाळा निरंतर सुरु राहतील. यास्तव केंद्रांतर्गत असणाऱ्या शिक्षकांचे इंग्रजीमधून अध्यापनाबाबतचे तंत्र 
विकसित करण्याकरीता केंद्रस्तरावर साधन व्यक्‍ती म्हणून नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता अभियोग्यता धारक व्यक्‍तीने निवडीकरीता करावयाची शिफारस, 
केंद्रांतर्गत शिक्षकांना इंग्रजी विषयातून अध्यापन करण्याचे तंत्र विकसित करण्याकरीता केंद्रस्तरावर साधन 
व्यक्‍ती म्हणून निवड करुन त्यांचे निवडीचे निकष निश्चित करणे, तसेच दोन विषयाच्या कार्यभाराबाबत 
अर्हता निश्चित करणे व अर्धवेळ शिक्षकांची पवित्र प्रणालीमार्फत निवड करणेबाबतची कार्यपध्दती निश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 

पवित्र पोर्टल मार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रिया व्र अर्हता तसेच इंग्रजी विषयातून 
अध्यापनाकरीता केंद्रस्तरावर साधन व्यक्‍तीची निवड व निकष याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे तरतूदी सुधारित 
करण्यास व नव्याने समाविष्ट करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 
०२. उक्त वाचा येथील क्र २ येथील शासन निर्णय दिनांक १०.११.२०२२ मधील अ.क्र.५ येथील "विविध 
टप्प्यामध्ये जाहिराती येणार असल्याने उमेदवाराची एकदा निवडीसाठी शिफारस झाल्यानंतर असा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र. ५०९ /टिएनटि-१ 
उमेदवार पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार त्याने अर्ज केल्यास निवडीसाठी पात्र राहील" 
या तरतूदी ऐवजी, 


" विविध टप्प्यांमध्ये जाहिराती येणार असल्याने उमेदवाराची एकदा निवड झाल्यानंतर असा 
उमेदवार पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार त्याने अर्ज केल्यास निवडीसाठी याच गुणवत्तेनुसार पूर्वी 
शिफारस झालेल्या गटापेक्षा वरच्या गटातील अर्हतेनुसार पदांसाठी पात्र राहील. उमेदवारास पुर्वी निवड 
झालेल्या त्याच गटासाठी अर्ज करावयाचा झाल्यास नव्याने चाचणी परीक्षा दिल्यानंतर गुणवत्तेनुसार पुन्हा 
त्याच गटासाठी पात्र ठरेल" असे समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


०३. उच्च माध्यमिक (इ ११वी ते इ १२ वी) या विभागाकडील दोन विषयाचा मान्य कार्यभार विचारात घेऊन 

पूर्ण वेळ मान्य Rat पदांवर नियुक्‍ती करण्यासाठी दोन्ही विषयात पदव्युतर पदवीची मूळ अर्हता धारण 

करणारे उमेदवार yates पात्र असतील. सदर पदे पवित्र पोर्टलमार्फत भरण्यात येतील. 

०४. उच्च माध्यमिक (इ ११ वी ते इ १२ वी) या गटातील संच मान्यतेत मूळ मंजूर पैकी रिक्‍त असलेली 

अर्धवेळ पदे (तासिका तत्वावरील वगळून) पवित्र या प्रणालीमार्फत पद भरती करण्यात येईल. 

०५. जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळास्तरावर केंद्रांतर्गत अन्य शाळांमधील शिक्षकांना इंग्रजी भाषेचे तंत्र 

शिकविण्याकरीता खालील निकषांनुसार शिक्षक पदावर निवड झालेले उमेदवार केंद्र शाळांतर्गत शाळांसाठी 

साधन व्यक्‍ती म्हणून काम करेल. सदरची नियुक्‍ती जिल्हा परिषदेकडील उपलब्ध रिक्‍त पदांमधुन होईल. 

सदरची निवड करताना पुढील निकष/प्राधान्यक्रम विचारात घेण्यात यावेत:- 
१. पदांच्या अर्हतेनुसार संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेले उमेदवार(शैक्षणिक व व्यावसायिक 
अर्हता इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण ) 
२. पदांच्या अर्हतेनुसार संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता अन्य कोणत्याही 
माध्यमातून शिक्षण झालेले उमेदवार. 
३. इ. १२ वी पर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता अन्य कोणत्याही माध्यमातून 
शिक्षण झालेले उमेदवार. 
४. इ. १० वी पर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता अन्य कोणत्याही माध्यमातून 
शिक्षण झालेले उमेदवार. 
५. पदाच्या अर्हतेनुसार संपूर्ण शिक्षण कोणत्याही माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून 
शिक्षण झालेले उमेदवार 


०६. उक्तप्रमाणे नमूद निकषांस अनुसरुन निवड झालेल्या उमेदवारांना साधन व्यक्‍ती म्हणून निवड 
करण्यासाठी त्यांची राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने एक परीक्षा घ्यावी व यांना आवश्‍यकतेनुसार 
प्रशिक्षित करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. यासंदर्भात आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी या प्रक्रियेचा आराखडा 
निश्चित करुन या योजनेची अंमलबजावणी करावी. 

०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१९३६२८०४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TUSHAR VASANT णा 


23f510a80926e9b7ee5db235979452f3f9e8918118634 
069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MAHAJAN काण tuna 
(तुषार महाजन) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मळबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र. ५०९ /टिएनटि-१ 


२) मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

९) मा. मंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सवी 

११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मा. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

१७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 

१८) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 

१९) निवड नस्ती (टिएनटि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


